विनंती बदली. 
महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-ब 
संवर्गातील वैद्यकीय अधिकारी. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक:- संआसे-२०२०/प्र.क्र.८/सेवा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय इमारत संकुल, ८ वा मजला, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक: २४.०८.२०२१ 


शासन आदेशा :- 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 


विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, 2004 मधीळ नियम ४ (४) व ४(५) अन्वये महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-ब, 


या संवर्गातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पुढे दर्शविल्याप्रमाणे विनंती बदली करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव सध्याची पदस्थापना बदलीचा बदलीने करण्यात आलेली 
प्रकार पदस्थापना 
शि डॉ. अश्विनी फिरते आरोग्य पथक लाठी, | विनंती |।प्राआ केंद्र कढोली, ता. राजुरा, 
रामदास बेले ता. गोडपिंपरी, जि. चंद्रपूर जि. चंद्रपूर 
२ । डा.जयश्री मुळे आयु दवा  आलमपुर, | विनंती | अलो दवा गांधीग्राम, अकोला 
ता.नांदुरा, जि.बुलढाणा 
३ डॉ.वेशाळी अमित | आयु.दवा.भोटा, ता.नांदुरा, । विनंती | प्रा.आ.कें.म्हसावद अंतर्गत 
फेगडे जि.बुलढाणा शिरसोली, जि.जळगांव 
४ डॉ.अमित प्रकाशराव | आयुर्वैदिक दवाखाना | विनंती । आयु. दवा. अदासी, प्रा. आ. 
x सोनपुरी, ता. सालेकसा, जि. केंद्र, मोरवाही, ता. जि. गोंदिया 
गोंदिया 
५ डा. संजय ताम्रध्वज | stat दवा धडीपवनी, ता.। विनंती । आयु.दवा.मांडवी ता. जि. भंडारा 
बोबांर्ड, नरखेड, जि. नागपूर 
६ | डा. महेश शिवदास | or आ केद्र, मासवण, ता.जि. | विनंती ।प्रा.आ.पथक चळणी, 
बडगुजर पालघर जि. पालघर 
७ | डाॉ.शिवकुमार जिल्हा परिषद दवाखाना, विनंती आरोग्य पथक Alege, 
मारोतीराव भांजे । घोटगेवाडी,  ता.दोडामार्ग, किनवट, जि.नांदेड 
जि.सिंधुदूर्ग 
८ | डा.मिना रंगनाथ । प्रा.आ.केद्र राजगड, विनंती | प्राथमिक आरोग्य पथक सुप्पा, 
लटपटे ता. किनवट,जि. नांदेड ता. गंगाखेड, जि. परभणी 


IIA आदेश क्रमांकः संआसे-२०२०/प्र.क्र.८/सेवा-१ 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव सध्याची पदस्थापना बदलीचा बदलीने करण्यात आलेली 
प्रकार पदस्थापना 
९ । डॉ.पंडित दिपक just. केद्र मुगुटबंन, ता.। विनंती थरोग वैद्यकीय अधिकारी, 
शरद झरी, जि.यवतमाळ प 
णि डा.रविद्र पावरा  प्रा.आ.के.उधवा,ता.तलासरी, विनंती । प्रा.आ.के. बिलगांव, जि.नंदुरबार 
जि.पालघर 
णि SI. पंकज आयु. ad. चातारी, | विनंती यु.दवा.बावनबीर,ता. संग्रामपूर 
आनंदराव मगर  । ता.उमरखेड, जि. यवतमाळ जि. बुलढाणा 
१२ | डा.शुंभागी प्रा.आ.के. पथक नांदेडा.बु., | विनंती | आयु. दवा. टाकरखेडा ay, 
देवीदासराव राऊत | ता.दर्यापूर, जि.अमरावती ता.भातकुली, जि.अमरावती 
१३ 'डा.भागवत के. आयु. दवाखाना वऱ्हा। विनंती | oy दवा आलमपुर, ता.नांदुरा, 
येऊळल .तिवसा, जि.अमरावती जि.बुलढाणा 
१४ | डॉ.मनिषा प्रा.आ.के.कळमखार, विनंती । साथरोग अधिकारी, बुलढाणा 
शंकरराव राऊत ।ता.धारणी, जि.अमरावती 
१५ | डा.जयश्री कृष्णराव | आयु.दवा.धरतीमुर्ती, विनंती | आयुर्वेदिक दवाखाना, अडम, 
वाळके ता.काटोल, जि. नागपूर प्राथमिक आरोग्य केंद्र साळवा, 
ता. कुही, जि. नागपूर 
१६ | डा.सारिका प्राथमिक आरोग्य केंद्र, १ विनंती ।प्रा.आरोग्य संच आव्हाना, 
चुडामन कापुरे उमरी(बा),ता.किनवट, ता.भोकरदन, जि.जालना 
जि.नांदेड 
१७ | डा.दिपक शिवाजी | फिरते आरोग्य पथक, मोहपूर, । विनंती । वृध्दत्व आरोग्य व मानसिक 
राऊत ता. किनवट, जि.नांदेड आरोग्य केंद्र, लोखंडी 
सावरगांव,ता.अंबेजोगाईजि.बीड 
१८ | डॉ.अमिता फिरते आरोग्य पथक, करंजी | विनंती प्रा.आ.केंद्र,शंडा अंतर्गत 
किशनराव नरडेले ।ता.किनवट, जि.नांदेड आयु.दवा. मंदिटोला, ता. 
सडकअर्जुनी, जि. गोंदिया 
१९ | डॉ. संदिप गोपाल । आयु दवा. जिगांव. ता. नांदुरा. । विनंती । आयुर्वेदिक दवाखाना तळेगाव, 
चौधरी जि. बुलढाणा ता.जामनेर, जि.जळगाव 
२० | डॉ. गजेंद्र मंसाराम | फिरते आरोग्य पथक वणी | विनंती | आयुर्वेदिक दवाखाना पारडी, 
अहिरकर (खु),ता.जिवती, जि. चंद्रपुर ता. कोरपना, जि. चंद्रपुर 
२१ | डा.आरती उमाने / | प्रा.आ.के.झरीजामणी, विनंती । प्रा.आ.केंद्र खांडस, जि.रायगड 
खरात ता.झरी, जि.यवतमाळ 
२२ | STRAT मोहन प्रा.आ.के.दरेकसा, विनंती | usted. कातरी aed 
गवळी ता.सालेकसा, जि.गोंदिया जि.नंदुरबार 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


IIA आदेश क्रमांकः संआसे-२०२०/प्र.क्र.८/सेवा-१ 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव सध्याची पदस्थापना बदलीचा बदलीने करण्यात आलेली 
प्रकार पदस्थापना 
२३ | ST. रुपाली जगदेव | आयु.दवा.पोपटखेड, विनंती । अँलोपंथी दवा. बोरगांव येथील 
पवार ता.आकोट, जि. अकोला प्रा.आ.कें. पळसो बढे, ता. जि. 
अकोला 
२४ | डॉ.ज्योती भगवान ।प्रा.आ.कें.दहेगांव, विनंती । प्रा.आ.केंद्र,मासवण, 
निकम ता.राळेगाव,जि.यवतमाळ ता.जि. पालघर 
२५ ।डा.अश्विनी पं. डंभारे |, फिरते आरोग्य पथक विनंती । प्रा.आ.के.हिवराबाजार, 
पालांदुर(जमी)प्रा.आ.कें. ता.रामटेक,जि.नागपूर 
घोनाडी,ता.देवरी,जि.गोंदिया 
२६ | डा.स्मिता रमेठा आयु.दवा.जिवनापूर, ता.कुही, । विनंती । प्रा.आ.के.मा्डी  ता.मारेगाव 
पेटकर जि.नागपूर जि.यवतमाळ 
२७ | डा.महेश सदाशिव | प्रा.आ.के.भांबोरा, ता.घाटंजी | विनंती । साथरोग वै अ, जिल्हा आरोग्य 
मनवर जि.यवतमाळ अधिकारी कार्यालय, यवतमाळ 
२८ | डा.पंकजकुमार आयु.दवा.लहानबारवे, विनंती । आयु.दवा. भोटा, ता.नांदुरा, 
प्रभाकरराव रिंढे । भुदरगड जि.कोल्हापूर जि.बुलढाणा 
२९ | डा.मधुकर एस. मातृ दुग्ध शाळा दवाखाना| विनंती । पुरुष भिक्षेकरी गृह जांभूळ, 
राठोड कुर्ला ता.कल्याण, जि.ठाणे 
३० | डॉ.प्रशांत प्राआ.पथक सातवे ता. | विनंती । आयु. दवा. वरंवड, ता.मेहकर, 
प्रकाशराव तांगडे | पन्हाळा जि.कोल्हापूर जि.बुलढाणा 
३१ | SI. धनंजय आयुर्वेदिक दवाखाना, | विनंती | आयुर्वेदिक दवाखाना सिदगाव 
बाबासाहेब देशमुख | पेरनोली, कोल्हापूर. जि लातूर 
३२ डॉ.नामदेव राठोड, । फिरते पथक डोंगरगांव | विनंती | प्रा.आ.के ईवलेश्वर, ता.माहूर, 
ता.किनवट, जि.नांदेड जि.नांदेड 
३३ | डा.व्ही.एन. प्रा.आ.के.करवाही, विनंती । आयु दवा. दिघोरी, ता.कामठी 
भांदीकर, ता.रामटेक, जि.नागपूर जि. नागपूर 
३४ | डा.व्ही.व्ही. घरोटे [sre दवाखाना घाटबोरी विनंती । प्रा.आ.के. खोडशिवनी, 
ता.सडकअर्जुनी, जि.गोंदिया. ता.सडकअर्जुनी, जि.गोंदिया 
३५ | डॉ.संतोष अशोक | डॉ.संतोष अशोक बिरारी विनंती । आयु.दवाखाना नरव्हाळ, 
बिरारी ता.जि.धुळे 
३६ | डॉ.गीता एस. शेंडे | आयु.दवा.शिवापूर, विनंती |। अलो दवाखाना कारगांव 
जि.नागपूर ता.भिवापूर 
३७ | डा.विजया प्रा आके कंसोबा मार्कड,| विनंती ।आयु. दवा. fag@arst, 
पुरुषोत्तम धात्रक ।ता.धामेरशी, जि.गडचिरोली ता.गोंडपिंपरी, जि.चंद्रपूर 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


IIA आदेश क्रमांकः संआसे-२०२०/प्र.क्र.८/सेवा-१ 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव सध्याची पदस्थापना बदलीचा बदलीने करण्यात आलेली 
प्रकार पदस्थापना 
३८ | डा.ज्ञानेश्वरी आयु.दवा.वरवंड, ता.मेहकर, | विनंती यु.द.खरपी ता.चांदुरबाजार, 
पांडुरंग मोहोकार । जि.बुलढाणा प्रा.आ.के.करंजगाव अंतर्गत, 
जि.अमरावती 
३९ | डॉ.सुनिल प्रा.आ.के.जोगवाडा, विनंती । आयु. दवा. घाटनांद्रा ता.सिल्लाड 
कारभारी पल्हाळ । ता.जिंतूर, जि.परभणी, जि.औरंगाबाद 


४० | डॉ. सुधा लक्ष्मण | आयु दवाखाना नायगाव, ता. | विनंती । साथरोग अधिकारी, जळगाव 
बोरोले (चौधरी) नांदुरा, जि. बुलढाणा 


४१ । डा.वि.दा. काळे ।आयु. दवा. घाटनांद्रा! विनंती जिल्हा परिषद दवाखाना 


ता.सिल्लाड जि.औरंगाबाद वाडापोखरण, जि.पाळघर 
४२ | sangeet । जिल्हा परीषद दवाखाना, | विनंती । जिल्हा परिषद पथक कळमृस्ते, 
उभा दांडा, ता.वेंगुर्ला, ता.त्र्यंबकेश्वर, जि.नाशिक 
जि.सिंधुदुर्ग 
४३ | डॉ.गणेश जनार्दन । पुरुष भिक्षेकरी गृह जांभूळ, विनंती ।मातू दुग्धशाळा दवाखना, कुर्ला, 
गिरीगोसावी ता.कल्याण, जि.ठाणे मुंबई 
४४ | डा.शिल्पामहेहा । अँलोपॅथिक दवाखाना, | विनंती । आयुर्वेद दवाखाना सालई 
राठी शिरसगाव, जि.वर्धा गोधनी, ता.जि.नागपूर 
४५ Soa विठ्ठलराव । अँलोपॅथिक दवा. वाघोली, | विनंती | प्रा.आ.के.शिबला,ता.जरी 
मगर (शिंदे) ता.हिंगणघाट, जि.वर्धा जि.यवतमाळ 


२. बदली करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर होण्याकरीता तात्काळ 
कार्यमुक्त करण्यात यावे व बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी त्वरीत हजर 
व्हावे. बदली झालेले अधिकारी हे रूजू/कार्यमुक्त झाल्याबाबतचा अनुपालन अहवाल, त्यांना रुजू करुन 
घेतलेल्या /कार्यमुक्‍त केलेल्या अधिकाऱ्याने तात्काळ संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांना सादर 
करावा व संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांनी शासनास सादर करावा. 

३. बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांची कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर करण्यात येऊ नये, अन्यथा रजा मंजूर 
करण्याऱ्या सक्षम WHA जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल. 

४. बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना कार्यमुक्त केल्यानंतर, त्यांनी नवीन पदस्थापनेवर रूजू व्हावे. जे 
अधिकारी या कालमर्यादेचे पालन करणार नाहीत आणि पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर न होता परस्पर गैरहजर 
राहतील, अशा अधिकाऱ्याची अनुपस्थिती “अनधिकृत अनुपस्थिती” म्हणून समजण्यात येईल व पर्यायाने त्यांच्या 
सेवेत खंड पडण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही याची जाणीव सर्व संबंधितांना करून देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


IIA आदेश क्रमांकः संआसे-२०२०/प्र.क्र.८/सेवा-१ 


५. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांनी जे अधिकारी त्यांच्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी 
तात्काळ हजर होणार नाहीत त्यांचे विरूध्द वेळीच प्रशासकीय कारवाई सुरू करावी, जेणेकरून अधिकारी नवीन 
पदस्थापनेवर त्वरीत हजर होतील. 


६. विनंतीने बदली झालेली असल्याने पदग्रहण अवधी/प्रवासभत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०५२५११२६०८४८१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Digitally signed by Sontakke Premanand 


Dnyaneshwar 
(0 n a e DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ou=Public Health Department, 
postalCode=400001, st=Maharashtra, 


p re mM a n a n d 2.5.4.20=248f3abd919bce9c4e68555abc7e46 


7b111¢c53a87e167edcc566a40a1 2ae53cd, 
serialINumber=89357e84059779c4ad0939bab 


Dnyanes hid 


Date: 2021.08.24 13:44:06 +05'30' 


ऐप्रे.ज्ञा.सोनटक्के) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
२. महालेखापाल (लेखापरिक्षा/लेखाअनुज्ञेयता),महाराष्ट्र राज्य मुंबई/नागपूर, 
३. संचालक-१/२, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई/पुणे, 


र्‌. 

१०, 
oie 
१२. 
१२३. 
१४. 


. सह संचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई, 
. अतिरिक्त संचालक, आरोग्य सेवा, पुणे कार्यालय 

. सर्व उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळे 

. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 

. सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद 


सर्व जिल्हा शल्य चिकित्सक 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 

सर्व वैद्यकीय अधिक्षक/अधिकारी, ग्रामीण रुग्णालये, प्रा.आ.के./फिरते आरोग्य पथक 

सर्व संबंधित वैद्यकीय अधिकारी, गट-ब (संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे मार्फत) 


१५.सार्वजनिक आरोग्य विभाग निवडनस्ती - सेवा-१. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


